अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील सांख्यिकी 
अधिकारी / संशोधन अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्र. ईएसटी-१०२३/प्र.क्र.०५/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०१ मार्च, २०२३ 
संदर्भ - अवर सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई यांचे 
कार्यालयीन आदेश क्र. ८३९६/क-१, दिनांक २२/४/२०२२. 


AIR आदेशा :- 


मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांच्या आस्थापनेवर "विशेष कार्य अधिकारी" या 


पदावर प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेले श्री. नि. मा. पाटील, संशोधन अधिकारी यांच्या सेवा 


संदर्भाधीन कार्यालयीन आदेशान्वये दिनांक २१/४/२०२२ (4.4) पासून नियाजन विभागात 


वर्ग करण्यात आल्या असून, सद्यस्थितीत श्री. नि. मा. पाटील, संशोधन अधिकारी हे 


नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत. श्री. नि. मा. पाटील, संशोधन अधिकारी यांना खालील तक्त्यात 


नमूद केल्याप्रमाणे त्यांच्या नांवासमोर स्तंभ -४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदस्थापना देण्यात येत 


आहे:- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव पूर्वीची पदस्थापना प्रस्तावित पदस्थापना 


(१) (२) (३) (४) 


१ श्री. नि. मा. पाटील ।मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र | संशोधन अधिकारी, छत्रपती शाहू 
विधानसभा यांच्या | महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव 
आस्थापनेवर "विशेष कार्य | विकास संस्था (सारथी), पुणे विभागीय 


अधिकारी" या पदावर | कार्यालय, नाशिक. 


प्रतिनियुक्तीने 


२. श्री. नि. मा. पाटील, संशोधन अधिकारी यांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ 


रुजू व्हावे व त्याबाबतचा रुजू अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन आदेडा क्रमांकः ईएसटी-१०२३/प्र.क्र.०५/का.१४२७ 


३. सदर शासन seat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०३०११२२०३३२७१६ 


असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


PRAKASH 
BABANRAO GHADGE ** 


(प्र. ब. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

(9) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ मुंबई / नागपूर. 

(२) महालेखापाल (लेखारीक्षा), महाराष्ट्र-१ व २ मुंबई / नागपूर. 

(३) मा. उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
(४) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 
(५) 
(६) 
(७) 


५) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

६) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

७) व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास 
संस्था (सारथी), पुणे 

(८) अवर सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

(९) छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे 
विभागीय कार्यालय, नाशिक. 

(१० अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

(११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

(१२) सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नाशिक. 

(१३) उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नाशिक. 

( 

( 


१४ उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

१५) जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
नाशिक. 

(१६) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

(१७) निवडनस्ती. 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


